पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
न्यायीक अधिकारी यांची पदस्थापना व कार्यमुक्‍तीचे आदेश. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २४ मार्च, २०२३. 


पहा : १. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र. A-91223/C 9/4/2023. दि. १६.३.२०२३ 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे राजपत्र क्र. ५-१२०१/२०२३ तात्पुरती दि.१६.३.२०२३ 
3. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे राजपत्र क्र. A-9223/69/40G/ 2023 FF.9§ 3.2023. 


शासन ज्ञापन - 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने,महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील 
कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ८ 
अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | नाववसध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
7 श्रीमती जयश्री मारुतीराव काकडे, पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 

सह दिवाणी न्यायाधिश, कनिष्ठ विभागीय | सोलापूर. 

आणि न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 

सोलापूर. 

२ | श्रीमती दिप्ती तुकाराम जाधव पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, लातूर. 

सह दिवाणी न्यायाधिठा, कनिष्ठ विभागीय 

आणि न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 

बारामती, पुणे. 

३ | श्री. आनंद यज्ञवाल्क्य बोरकर पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 

सह दिवाणी न्यायाधिश, कनिष्ठ विभागीय | अमरावती. 

आणि न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 

दापोली, रत्नागिरी. 


३. सद्यस्थितीत पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण पदावर कार्यरत पदावर खालील नमूद कार्यरत अधिकारी 
दिनांक १६.३.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये अन्य पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी या विभागातून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | नावव सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्ती झालेले ठिकाण व पद 
णी श्री. पी.एस.चांदगुडे जिल्हा न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, खेड, 

पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधीकरण, | जिल्हा रत्नागिरी. 

लातूर. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 


अ.क्र | नावव सध्या धारण करीत असलेले पद 


नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 


२ | श्रीमती. एस. एस. सस्ते. 
पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधीकरण, 
अमरावती. 


जिल्हा न्यायाधीश, सहायक स्त्र 
न्यायाधीश,बारामती, जिल्हा पुणे. 


3 श्री. डी.एस. खेडेकर 
पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधीकरण, 
सोलापूर. 


सह दिवाणी न्यायाधिठा, वरिष्ठ विभागीय आणि 
अतिरीक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद. 


२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 


२. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१९५५०८११२१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
DN: 


TIKARAM WAMAN eoucaTon AD SPORTSDEPATINENT as 
KARPATE पी 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


shtra, 
14109B8C8191E7389CFFSEDA3F 
ARAM WAMAN KARPATE 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA), AERIS राज्य,पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 


३. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर 


७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


